महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासंबंधात प्रचलित 
कायदयातील तरतूदीचा अभ्यास करणे व त्यामध्ये 
सुधारणा सुचविण्यासाठी समिती स्थापन 
करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक पीएडब्ल्यू ०५१०/प्र क्र ४१२/विशा-६ 
मंत्रालय, मुंबई- Yoo ०३२ 
दिनांक:-€ जुलै, २०१० 


शासन निर्णय :- 

महिलांवरील अत्याचा-याचा घटनांमध्ये वाढ होत असून त्या अनुषंगाने न्यायालयात 
. प्रलंबित असलेल्या खटल्याचे प्रमाण तसेच यातील गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा होण्याचे प्रमाणदेखील 
कमी असल्याचे निर्दशनास आले आहे. याबाबत विधीमंडळात मा. लोकप्रतिनिधीनी सध्या 
अस्तित्वात असलेल्या कायदेशीर तरतूदी/ शिक्षा अजून कठोर करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले 
आहे. त्यानुसार महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासंदर्भात करावयाच्या विविध उपाययोजनांसाठी मा. 
न्यायमूर्ती (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमणे व ही समिती सध्याच्या कायदयातील 
तरतूदी, न्यायालयीन प्रकरणे , पोलीस यंत्रणने करावयाची कामे, इत्यादी बाबींवर सुधारणा सुचवेल, 
ही बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार आता शासनाने मा. उच्च न्यायालयाचे निवृत्त 
न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर धर्माधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करणेचा निर्णय घेतला 
आहे. 

सदर समितीची रचना खालील प्रमाणे राहील. 


१) मा. न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी ( निवृत्त) _ अध्यक्ष 
२) मा. न्या. भास्कर शेटये (निवृत्त) | सदस्य 
३) & अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग सदस्या 
४) डॉ. निलम गो-हे विधान परिषद सदस्य सदस्या 
५) अँड. उषाताई दराडे विधान परिषद सदस्य सदस्या 
६) श्रीमती प्रणिती शिदे विधानसभा सदस्य सदस्या 
७) श्रीमती पंकजा मुंढे-पालवे, विधानसभा सदस्य सदस्या 
८) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय सदस्य 
९) प्रधान सचिव (अ. व . सु) गृह विभाग, मंत्रालय सदस्य 
१०) प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय सदस्य 
११) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, सदस्य 


१२) श्रीमती मीरा बोरवणकर विशेष पोलीस महानिरिक्षक, सदस्या 


१३ ) विशेष पोलीस महानिरिक्षक, ( म. अ.प्र.क) सदस्य सचचिव 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 


१४) श्रीमती रश्मी करंदीकर सहायक पोलीस आयुक्‍त सदस्या 
१५) श्री. विजय राघवन, प्रयास स्वसंसेवी संस्था, म्‌दस्य 
१६) श्रीमती राणी बंग सदस्या 
१७) श्रीमती प्रतिमा जोशी ( पत्रकार) सदस्या 
१८) प्रा. सौ. साधना झाडबुके, सामाजिक कार्यकर्त्या, कोल्हापूर सदस्या 
१९) अँड. ललिता पाटील, जळगाव सदस्या 
२०) श्रीमती अल्का आवडसकर, सामाजिक कार्यकर्त्या, सदस्या 


2. उपरोक्‍त सामितीची कार्यकक्षा खालीलप्रमाणे असेल. :- 


अ) महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात अस्तित्वात असलेले कायदे /अधिनियम यामध्ये सुधारणा 
सुचविणे, 

ब) महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायदयाची परिणामकारक 
अंमलबजावणी होण्यासाठी पोलीस विभागाची कर्तव्ये /अधिकार यामध्ये सुधारणाबाबत 
कायदेशीर व प्रशासकीय मार्गाचा विचार करुन शिफारस करणे. 

क) महिलांवरील अत्याचारासंदर्भात अस्तित्वात असलेल्या कायदयाची परिणामकारक 
अंमलबजावणी संदर्भात सहायभूत असलेल्या अन्य प्राधिकरणांची कर्तव्ये/अधिकार यामध्ये 
सुधारणांबाबत कायदेशीर व प्रशासकीय मार्गाचा विचार करुन शिफारस करणे, 


वरील बाबीवर उक्त समितीने अभ्यास करुन ६ महिन्यात शासनास शिफारशी कराव्यात. 


३. समितीचे अध्यक्ष हे मा. उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधिश असल्याने त्यांना मा. उच्च 
न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीचा दर्जा देणे. तसेच त्यांना देय असलेल्या अन्य सुविधा 
पुरविणेबाबत शासनाच्या प्रचलित तरतूदी विचारात धेऊन वित्त विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्रपणे आदेश 
निर्गमित करण्यात येतील. 


तसेच या समितीवरील अशासकीय सदस्यांपैकी विधीमंडळाचे सदस्य असणार्‍या सदस्यांना 
व अन्य अशासकीय सदस्यांना शासनाच्या प्रचलित तरतूदीनुसार देय असलेला दैनिक भत्ता व प्रवास 
भत्ता देणेबाबत वित्त विभागाच्या सहमतीने स्वतंत्रपणे आदेश निर्गमित करण्यात येतील. 


४. प्रस्तुत समितीच्या कामकाजासाठी कार्यालय व कर्मचारीवृंद पुरविणेबाबत आणि समितीस 
आवश्यक असणारी कागदपत्रे व नियम / कायदे उपलब्ध करुन देणेबाबत समितीचे सदस्य सचिव 


(विशेष पोलीस महानिरिक्षक , महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई ) यांनी 
कार्यवाही करावी. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ee ae 


ee “ण A 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. न्या. चंद्रशेखर धर्माधिकारी ( निवृत्त), पत्राने 
२) मा. न्या. भास्कर शेटये (निवृत्त) पत्राने 
३) अध्यक्षा, राज्य महिला आयोग,महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
४) डॉ. निलम गो-हे विधान परिषद सदस्या 
५) अँड उषाताई दराई विधान परिषद सदस्या 
६) श्रीमती प्रणिती शिदे विधानसभा सदस्या 
७) श्रीमती पंकजा मुंढे-पालवे विधानसभा सदस्या 
८) अपर मुख्य सचिव (गृह), गृह विभाग, मंत्रालय 
९) प्रधान सचिव (अ. व . सु) गृह विभाग, मंत्रालय 
१०) प्रधान सचिव (विधी व न्याय विभाग, मंत्रालय 
११) प्रधान सचिव, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, 
१२) श्रीमती मीरा बोरवणकर विशेष पोलीस महानिरिक्षक, 
१३) विशेष पोलीस महानिरिक्षक, ( म. अ.प्र.क) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
१४) श्रीमती रश्मी करंदीकर सहायक पोलीस आयुक्‍त, ठाणे 
१५) श्री. विजय राघवन, प्रयास स्वसंसेवी संस्था, 
१६) श्रीमती राणी बंग 
१७) श्रीमती प्रतिमा जोशी ( पन्नकार) 
१८) प्रा. सौ साधना झाडबुके, सामाजिक कार्यकर्त्या, कोल्हापूर 
१९) अँड ललिता पाटील, जळगाव 
२०) श्रीमती अल्का आवडसकर, सामाजिक कार्यकर्त्या, कल्याण 
प्रत माहिती व आवश्यक त्या कार्यवाहीसाठी अग्रेषित 
१) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२) मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय मुंबई 
३) मा. मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय मुंबई 
४) मा.राज्यमंत्री (गृह) मंत्रालय, मुंबई. 
५७) मा. मुख्य सचिव यांचे सचिव 
६) मा. अपर मुख्य सचिव (गृह ) यांचे स्वीय सहायक 
७) प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा) यांचे स्वीय सहायक 


